संदर्भ : - 


महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१८ 
सन २०१८-२०१९ चे अनुदान वितरण 
शासन निर्णय दिनांक १ जुलै, २०१६ व 
२ जुले, २०१६ अन्वये अनुदानास पात्र 
केलेल्या शाळा व तुकडयांपैकी शासन 


निर्णय दिनांक ९ मे, २०१८ सोबतच्या 
प्रपत्र-अ व ब मधील शाळा व तुकडया 
वगळून उर्वरित शाळा व तुकडयांना 
अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०१८ 


१) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, 

दिनांक २ एप्रिल, २०१८ 

शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ४ एप्रिल, २०१८ 

शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ५ मे, २०१८ 

शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १७ मे, २०१८ 

शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २४ मे, २०१८ 

६) झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जून, २०१८ 

७) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ११ जून, २०१८ 

८) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ जून, २०१८ 

९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २२ जून, २०१८ 

१०)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २ जुले, २०१८ 

११)झासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ जुलै, २०१८ 

१२)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २० जुलै, २०१८ 

93) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक २६ जुलै, २०१८ 

१४)वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांकः पूरक-२०१८/प्र.क्र.९५/अर्थसंकल्प-३, 
दि. २७ जुले, २०१८ 

१५)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१८ 

१६)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१८ 

१७)शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ 

१८)शासन शुध्दीपत्रक क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दि. २१ ऑगस्ट, २०१८ 


२ 
2 
8 


षु 


च“ «> >. «> «« Ne 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 
१९) शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०१८ 
20) शासन निर्णय क्र. प्राशामु-२०१६/(३८/१६)/एसएम-४, दिनांक 09 जुलै, २०१६ 
29) शासन निर्णय क्र. माशामु-२०१६/(११/१६)/एसएम-४, दिनांक ०१ जुले, २०१६ 
22) शासन निर्णय क्र. माझामु-२०१६/(८२/१६)/एसएम-४, दिनांक 02 जुले, २०१६ 
२३) शासन निर्णय क्र. माशामु-२०१६/प्र.क्र. १८/एसएम-४, दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ 
28) शासन निर्णय क्र. प्रामाअ-२०१८/ प्र.क्र. ७३/एसएम-४, दिनांक ०९ मे, २०१८ 

24) शासन निर्णय क्र. वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/१८/टीएनटी-३, दि. २१ ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना - 


सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील जुले, २०१८ च्या (पावसाळी) अधिवेशनात मंजूर 


झालेल्या पूरक मागण्या वित्त विभागाकडून बीम्स प्रणालीवर प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर अनुदान 
नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त - शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
ares निर्णय - 


संदर्भाधीन क्र. (२०), (२१) व (२२) येथील शासन निर्णय दिनांक १ जुले, २०१६ व २ जुले, २०१६ 


अन्वये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकडयांवरील शिक्षक/ 


शिक्षकेतर पदांना अनुदान मंजूर करण्यासाठी सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला 
निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. लेखाशिर्ष नियंत्रक अधिकारी | वितरीत अनुदान 
मागणी क्रमांक ई - २, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, (०५) इतर 
a स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी | आयुक्‍त (शिक्षण) ; 
अनुदान (04) (०४) खाजगी प्राथमिक Worl अनुदान | महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
(अनिवार्य) (२२०२ ३२६१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ११०, 
अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना दत 
a apie TS आयुक्‍त (शिक्षण) 
२ | सहाय्य (०० (99) नवीन अशासकीय मा शाळा eee erat a 
उघडणे (अनिवायी महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
उघडणे ( (२२०२ ३३६१), ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण, ११०, 
अशासकीय माध्यमिक शाळांना व कनिष्ठ महाविद्यालयांना आगत 
were aise TS SS seer | वि (शिक्षण) 
3 | सहाय्य (co) (१२) अशासकीय मा! शाळांमध्ये जादा a 


तुकडया उघडणे (अनिवार्य) (22023308), ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन) 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


२. संदर्भाधीन क्र. (२०, (२१) व (२२) येथील शासन निर्णय दिनांक १ जुले, २०१६ व २ जुले, २०१६ 
अन्वये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व तुकडयांपैकी शासन निर्णय 
दिनांक ९ मे, २०१८ सोबतच्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मधील शाळा व तुकडया वगळून उर्वरित 
प्राथमिक/माध्यमिक शाळा व तुकडयांना सदर अनुदान वितरीत करण्यात यावे. यासंदर्भात खालील 
आदेश लागू राहतील:- 


(१) संबंधित शाळा, तूकडीबाबत, शासन निर्णय दिनांक १९ सप्टेंबर, २०१६ मधील सर्व अटी व शर्तीची 
पूर्तता होणे आवश्यक राहील. 


(२) शासन निर्णय दिनांक ९ मे, २०१८ मधील सर्व अटींची पूर्तता होणे तसेच क्रमांक (३.१) ते (३.८) 
येथील अटी व शर्तीनुसार सर्व कागदपत्रांची तपासणी झाली असणे आवश्यक राहील. 


(३) ज्या प्राथमिक/ माध्यमिक meen, तुकडीच्या, मान्यतेबाबत/स्थलांतराबाबत किंवा 
हस्तांतरणाबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने स्वतंत्रपणे तपासणी/ कार्यवाही सुरू आहे अशा प्राथमिक/ 
माध्यमिक शाळेस, तुकडीस अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. 


(४) सदर प्राथमिक/माध्यमिक शाळा व तुकडयांवरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एप्रिल, २०१८ 
पासून २० टक्के प्रमाणे अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात यावे. २० टक्‍्यापेक्षा वाढीव अनुदान कोणत्याही 
परिस्थितीत मंजूर करु नये. 


(५) सदर प्राथमिक/माध्यमिक झाळा, तुकड्यांना, क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर यापूर्वी अनुदान 
उपलब्ध करुन दिलेले नाही याची तपासणी जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 
यापैकी ज्या प्राथमिक/माध्यमिक शाळा, तुकडयांना यापूर्वीच नियमबाह्य अनुदान उपलब्ध करुन दिले 
असेल, अशा शाळा, तुकड्यांना सदर २० टक्के अनुदान देण्यात येऊ नये. तसेच अज्ञा शाळांविरुध्द / 
सबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी / फौजदारी स्वरुपाची कार्यवाही करण्यात यावी. 
याबाबतची जबाबदारी आयुक्‍त (शिक्षण) यांची राहील. 


(६) शासन निर्णय क्र. प्रामाअ-२०१८/ प्र.क्र.9३/एसएम-४, दिनांक ०९ मे, २०१८ सोबतच्या प्रपत्र अ व 
प्रपत्र ब मधील ५१ माध्यमिक शाळा व १९ माध्यमिक शाळांच्या ५४ तुकड्यांवरील ३७३ शिक्षक पदे व 
१७८ शिक्षकेतर पदांना शासनाच्या पुढील आदेझापर्यंत अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. 


(७) ज्या उद्देशासाठी निधी / अनुदान मंजूर आहे त्या व्यतिरिक्त इतर उद्देशासाठी खर्च करता येणार 
नाही. तसेच इतर लेखाशिर्षाकडे निधी वळता करता येणार नाही. 


(८) सदर खर्चाचा प्रगती अहवाल मासिक निधी विवरणपत्रानुसार नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दरमहा 
शासनास १० तारखेपर्यंत सादर करावा. 


(९) ज्या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी मागील उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही अशा आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्याशिवाय पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 


३. याकरीता अपेक्षित असलेला खर्च या शासन निर्णयातील तक्त्यामध्ये नमुद केलेल्या 
लेखाशिर्षाखाळी खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०१८-१९ करीता मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६४४/२०१८/व्यय-५, दिनांक ३१ 
जुले, २०१८ व क्र. ६४५/२०१८/व्यय-५, दिनांक ३१ जुले, २०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९०५१८०५५९२३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Swati ह. 
Madhukar sacks 
Nanal a 
(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
३. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
. अप्पर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 
१४. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा ) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. सर्व क्रीडा उपसंचालक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प 
१९. सर्व जिल्हा HIST अधिकारी 
२०. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
२१. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
२२. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 
२३. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 
२४. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 
२५. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२६. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


